RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


- 


वर्ष ७ , अंक ५ ९ ] 


मंगळवार , डिसेंबर ७ , २०२१ / अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


- 


3 ; 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्र . १ उरण यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपदन / कात -१ / सीआर / ३० / २०२१ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक मिस / ११ / 
२०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ पोट - कलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून असे 
अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी , रायगड हे समुचित शासन आहे . त्याअर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यक आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट , २ मध्ये 

२ 
करण्यात आले आहे . त्याअर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उप - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते 

त्याअर्थी , परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे 
आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उप - कलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे ; 

त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उप - कलम ( ४ ) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही : 

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उप - कलम ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे कलम १० उप - नियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . 


; 


, 


( 3 ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८६–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ७ , २०२१ / अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४३ 
आणि ज्याअर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उप - कलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , रायगड हे समुचित शासन असल्याने उप जिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्र . १ उरण यांच्या वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 
गावाचे नाव पिसार्वे , ता . पनवेल , जि . रायगड 
स.नं. 

क्षेत्र 


अ.क्र . 


१ 


१२ ९ / १ 


०-०७-०० 


एकूण 


०-०७-०० 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नाव : - लागू नाही 
प्रकल्पाचे विवरण : 
सामाजिक फायदे : - रेल्वे क्रॉसिंग पूल 


- लागू नाही 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसनविषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव पिसावे , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड 
अ.क्र . ग.नं. / स.नं 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


2 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा : - लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
( १ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही . 
( २ ) प्रशासकाच्या कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
( ३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : - लागू नाही . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १ उरण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट : - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १ उरण यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


- 


उरण , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


दत्तात्रय नवले , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

मेट्रो सेंटर क्र . १ , उरण . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


